RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष ४, अंक १८ ] 


[ पृष्ठे २ 


गुरुवार ते बुधवार, मे ३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक , नागरी पुरवठा यांचे कार्यालय 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत , ५ वा मजला , १४ , जमशेटजी टाटा रोड, 

चर्चगेट , मुंबई ४०० ०२०, दिनांक १६ मे २०१८ . 
वाचा.- ( १ ) क्र . निशि / केरो/ २०१७ / १८ / प्र.क्र . १२/ सहा/ जा . १०३, दिनांक १५ मे २०१८ . 

( २ ) शासन पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१८ / प्र.क्र . १/ ना.पु. २७, दिनांक १४ मे २०१८ . 
( ३ ) राज्यस्तरीय समन्वयक , तेल उद्योग यांचा दिनांक १६ मे २०१८ रोजी प्राप्त ई- मेल संदेश . 
( ४ ) दि . केरोसीन ( रेस्ट्रीक्शन ऑन यूज अॅण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ) ऑर्डर , १९९ ३. 


अधिसूचना 


क्रमांक निशि / केरो/ २०१७ / १८ / प्र. क्र . १२ / सहा / जा . १०४. - शासनाने संदर्भ क्र . २ च्या पत्रान्वये नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , 
नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग यांच्याकडून सुधारित डेपो दर प्राप्त करून घेऊन त्याआधारे केरोसिनचे दर 
सुधारित करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेशित केले आहे. 

ज्याअर्थी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील एक्स डेपो दरामध्ये दिनांक १६ मे २०१८ पासून सुधारणा केलेली असल्याचे राज्यस्तरीय 
समन्वयक , तेल उद्योग, मुंबई यांनी या कार्यालयास संदर्भ क्र . ३ च्या ई-मेल संदेशाद्वारे कळविले आहे . त्याअनुषंगाने सुधारित एक्स - डेपो 
दराचा तक्ता सोबत पाठवून सदर सुधारित एक्स डेपो दराच्या अनुषंगाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या 
केरोसीनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दर निश्चित करून त्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, वाचा क्र . ४ मध्ये नमूद आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , दिलीप शिंदे, नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , 
नागरी पुरवठा , मुंबई , मुंबई शहर शिधावाटप क्षेत्रातील (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर ) केरोसीनच्या घरगुती वापराचे घाऊक व किरकोळ विक्रीचे 
दर दिनांक १६ मे २०१८ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरिता पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 


अ . क्र . 


बाब 


सध्याचा दर 
( रुपये प्रति कि . लि .) 


सुधारित दर 
( रुपये प्रति कि . लि .) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२१३०२.०० 


२१५५२.०० 


ए एक्स डेपो दर ( रुपये प्रति कि . लि . ) 
बी वस्तू व सेवा कर ( जी.एस.टी.) @ ५ % 


१०६५.१० 


१०७७.६० 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, मे ३१- जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १ ९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२२३६७.१० 


२२६२ ९ .६० 


सी घाऊक विक्रेत्यासाठी 

एकूण 

खरेदी किंमत [ए + बी ] 
डी (i ) घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 

(ii) तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या व हाताळणूक तुटीच्या प्रतिपूर्तीसाठी 


१००८.८३ 


१००८.८३ 


९९ .०० 


९९.०० 


असाधारण भत्ता . 


२८०.७ ९ 


२८०.७ ९ 


७०.२० 


७०.२० 


( iii ) ( A ) वाहतूक 

खर्च 
( B ) डिझेल व्यतिरिक्त अनुषंगिक बाबींचा खर्च 
( C ) डिझेलवरील खर्चात झालेली वाढ 

एकूण वाहतूक खर्च ( A + B + C ) 


५३.८५ 


५३.८५ 


४०४.८४ 


४०४.८४ 


( iv ) पथकर ( Toll Tax ) 


७०.०० 


७०.०० 


८.१ ९ 


१५ ९ ०.८६ 


१५८८.४८ 


huy 


७ ९ .५४ 


७ ९ .४२ 


. 


( v ) घाऊक वितरकांना पूर्णांकाचा लाभ 
( vi ) एकूण किंमत वाढ [ डी( i ) + डी( ii ) + डी (iii) + डी ( iv ) + डी ( v ) ] 
एकूण किंमत वाढीवर, वस्तू व सेवा कर ( जी.एस.टी.) @ ५ % 

[ डी ( vi ) च्या ५ % ] . 
एफ एकूण [ सी + डी ( vi)+ इ] घाऊक विक्रीचा दर 
एफ -१ किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत 


२४०३७.५० 


२४२९ ७.५० 


२४०३७.५० ** 
(किंमत रुपये 

२२८ ९ २.८६+ 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये ११४४.६४ ) 


२४२ ९ ७.५० ** 
(किंमत रुपये 

२३१४०.४८+ 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये ११५७.०२) 


४५०.०० 


४५०.०० 


२२.५० 


२२.५० 


जी किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) 
एच किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) वर टक्के वस्तू व सेवा 

कर ( जी.एस.टी.) ( जी च्या ५ टक्के ) 
आय किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति किलो लिटर ) 


२४७७०.०० ** 
(किंमत रुपये 


२४५१०.०० * 
(किंमत रुपये 

२३३४२.८६+ 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये ११६७.१४) . 


२३५ ९ ०.४८+ 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये ११७९ .५२). 


जे किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति लिटर ) 


२४.५१ 


२४.७७ 


शासन परिपत्रक क्र . अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , क्रमांक केईआर . १३७६/ ३७६९ / सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर 
१९ ७६ नुसार पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


दिलीप शिंदे, 

नियंत्रक , 
शिधावाटप व संचालक , नागरी 

पुरवठा , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


